मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या उप विभागीय कार्यालयांची 
पुनर्रचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ जून, २०२२. 


संदर्भ : 9) शासन निर्णय समक्रमांक, दि.०३ नोव्हेंबर, २०२१. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे 
क्र.मुअ(मु/आ-१/१२७७/२०२२, दि.०४ एप्रिल, २०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि.०३ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नांदेड या नवीन कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. याकरीता कार्यकारी 
अभियंता, ठाणे खाडी पूल विभाग क्र.१, नवी मुंबई या कार्यालयातील पदे नांदेड येथे स्थलांतरीत करण्यात 
आली आहेत. कार्यकारी अभियंता, ठाणे खाडी पूल विभाग क्र.१ अंतर्गत रेल्वे उड्डाण पूलांची कामे 
प्रगतीपथावर असल्याने सदर विभागांतर्गत कार्यरत असलेली उप विभागीय कार्यालये मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या अन्य विभागीय कार्यालयाकडे वर्ग 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, मुंबई 
बांधकाम मंडळ, चेंबूर, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यकारी अभियंता, ठाणे खाडी पूल विभाग क्र.१, 
नवी मुंबई अंतर्गत कार्यरत असलेली ०५ उप विभागीय कार्यालये कार्यकारी अभियंता, मुंबई रस्ते विकास व 
संकल्पचित्र विभाग क्र.१, वडाळा, मुंबई या कार्यालयांतर्गत वर्ग करण्यास या शासन निर्णयाद्दारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

त्यानुसार मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चेंबूर, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यकारी 
अभियंता, मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र विभाग क्र.१, वडाळा, मुंबई अंतर्गत कार्यरत असलेल्या उप 
विभागीय कार्यालयांची रचना पुढीलप्रमाणे राहील. 


प्रादेशिक विभागीय ।मंडळ कार्यालय विभाग कार्यालय उप विभागीय 

कार्यालय कार्यालये 

मुख्य अभियंता, । अधीक्षक अभियंता, । कार्यकारी अभियंता, ।मार्ग विकास उप 

सार्वजनिक बांधकाम | मुंबई बांधकाम मंडळ, | मुंबई रस्ते विकास a | विभाग क्र.११, चेंबूर, 

प्रादेशिक विभाग, | चेंबूर, मुंबई संकल्पचित्र विभाग | मुंबई 

मुंबई क्र.१, वडाळा, मुंबई मुंबई रस्ते उप विभाग 
क्र.२, वडाळा, मुंबई 
मुंबई रस्ते उप विभाग 
क्र.५, वडाळा, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 


मुंबई रस्ते उप विभाग 
क्र.८, वडाळा, मुंबई 


मुंबई रस्ते विकास व 
संकल्पचित्र उप 
विभाग क्र.९, वडाळा, 
मुंबई 


ठाणे खाडीपूळ उप 
विभाग क्र.२, तुर्भे 


ठाणे खाडीपूळ उप 
विभाग क्र.४, तुर्भे 


मुंबई रस्ते बांधकाम 
उप विभाग क्र.७, तुर्भ 


ठाणे खाडी पूल 
दुरुस्ती व संनियण 
उप विभाग, नवी मुंबई 


मुंबई रस्ते विकास व 
संकल्पचित्र उप 
विभाग क्र.३, वडाळा, 
मुंबई 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६२२१५०८५८४७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vikram Nivrutti 
Dhamal 


(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चेंबूर, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र विभाग क्र.१, वडाळा, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, ठाणे खाडी पूल विभाग क्र.१, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


१) अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे 
स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 


३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) सर्व सह सचिव/ उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
) अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, as (पूर्व), मुंबई. 
) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन-अर्थसंकल्प-१/ अर्थसंकल्प-२/ अर्थसंकल्प-३/ 
सेवा-१/ सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-४, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती कार्यासन प्रशासन-१. 


४] 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


